प्रतापगड किल्ला विकास प्राधिकरण स्थापन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्मारक-२०२४/प्र.क्र.9१/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा:- 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
क्र.स्मारक-२०२४/प्र.क्र.७१/सां.का.३, दि.१९.०७.२०२४ 


शासन निर्णय :- 

प्रतापगड किल्ल्याच्या सर्वागीण विकासासाठी उपर्निदिष्ट वाचा येथील झासन 
निर्णयान्वये मा. श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, संसद सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली “प्रतापगड 
किल्ला विकास प्राधिकरण” स्थापन करण्यात आले आहे. सदर प्राधिकरणामध्ये खालील सदस्यांचा 
WAIST करण्यात येत आहेः- 


पदाधिकारी 


Ez मा. पालकमंत्री, सातारा सह-अध्यक्ष 


श्री. विजय दत्तात्रय नायडू, विशेष निमंत्रित 
४६५, डॉ. साबळे मार्ग, महाबळेश्वर, जि. सातारा सदस्य 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२११२२५४६७२२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NANDA MARUTI 
RAUT 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्या सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 


Cc AW A -0 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२४/प्र.क्र.७१/सां.का.३ 


५. मा. विधानपरिषद सभापती यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधिमंडळ, मुंबई. 

६. मा. विधानसभा अध्यक्ष यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधिमंडळ, मुंबई. 

७. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव. 

८. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. मंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क) तथा पालकमंत्री सातारा, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा. श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, संसद सदस्य. 

११.मा. विधानसभा सदस्य (स्थानिक) यांना संचालक, पुरावत्व व वस्तुसंग्रहालये संचाळनालय 
यांच्यामार्फत 

१२.अपर मुख्य सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग 

१५.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

१६.जिल्हाधिकारी, सातारा. 

१७.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा 

१८.प्रादेशिक संचाळक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुणे 

१९.उप सचिव (सां.का. ३), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा 

२१.संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई. 

२२.विशेष निमंत्रित/तज्ञ व्यक्‍ती यांना संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत 

२३.सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, पुणे. 

२४.महाळेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२५.महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२६.महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२७.महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२९.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

३०.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३१.निवड नस्ती, सां.का.३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


